म.रा., पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण 
महामंडळ मर्या. यांच्याकडीळ अखर्चित 
निधीच्या दीडपट किंमतीच्या मर्यादेत 
बांधकाम प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यास मंजुरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक बैठक-१०१८/प्र.क्र.3६९/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०१९. 


वाचा  :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 

2) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग, क्र.ससमा-२०१०/ प्र.क्र.४८(भाग- 
१)/का.-१४६१, दिनांक ११.०६.२०१८ 

३) शासन पत्र, गृह विभाग, क्र.बैठक-१०१८/प्र.क्र.३६९/पोल-७, दिनांक 
१२.११.२०१८. 

४) व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा., पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्या., यांचे पत्र क्र. पोगृम/ लेखा-शाखा/ झासन-निर्णयातून-सूट/ १८१/ 
२०१९, दिनांक १६.०१.२०१९. 

५) ART, पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., यांचे पत्र क्र. UA 
/लेखा-शाखा/ न.क्र.४४(१)/ १९७/ २०१९, दिनांक १८.०१.२०१९. 


प्रस्तावना. 

“Thin spreading of financial resources” टाळण्यासाठी प्रशासनिक विभागांनी 
निवासी/ कार्यालयीन व इतर इमारतींच्या बांधकाम प्रस्तावांना विशिष्ट वित्तीय वर्षात 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करताना एकूण किंमतीची मर्यादा कशी परिगणित करावी, याबाबत 
दिनांक ११.०६.२०१८ रोजीच्या शासन परिपत्रकात तरतूद (सूत्र) करण्यात आली आहे. 


२. तथापि, उक्त सूत्रामुळे म.रा. पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या. यांना 
नवीन बांधकाम प्रस्ताव हाती घेण्यास अडचण होत आहे. म्हणून उक्त शासन परिपत्रकातील 
तरतुदींमधून सूट मिळण्यासंबंधीचा प्रस्ताव हा शासनास (गृह विभाग) सादर करणेबाबत उक्त 
महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या दिनांक ०६.१२.२०१८ रोजीच्या बैठकीत ठराव करण्यात 
आला (ठराव क्र.१५१०) व त्यासंबंधी पुढील कार्यवाही करण्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालक 
यांना प्राधिकृत करण्यात आले. त्या अनुसार, उक्त महामंडळास उक्त शासन परिपत्रकातील 
तरतुदींमधून सूट मिळावी म्हणून आवश्यक ते आदेश निर्गमित करण्याची विनंती 
व्यवस्थापकीय संचालक यांनी शासनास केली आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः बैठक-१०१८/प्र.क्र.३६९/पोळ-७ 


३. दिनांक ११.०६.२०१८ रोजीचे उक्त शासन परिपत्रक हे फक्त प्रशासनिक विभागांना 
लागू असून म.रा. पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या. यांना लागू होत नाही. 
तथापि, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, भाग पहिला, उपविभाग-५, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४, “इसयारतीच्या बांधकायाच्या 
TPIT व अंदाजित खर्चास (IAAT AIA धरुन TARTPIT AIA देणे “या वित्तीय 
शक्तीच्या बाबतीत विहित करण्यात आलेल्या अट क्र.१० अनुसार “गेल्या तीन वर्षाव STF 
झालेल्या सरासरी eM १.२५ IC रकरेपेक्षा जास्त किंयतीच्या प्रशासकीय मान्यता एका 
वर्षी देता येणार नाहीत.“ म्हणून, उक्त अटीला म.रा. पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण 
महामंडळ मर्या. यांच्या बाबतीत अपवाद करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, भाग पहिला, उपविभाग-५, 
अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४, 


“SARA गांधकायाच्या THR व अंदाजित खर्चास (AAT AIA धरुन प्रशासकीय 
मान्यता देणे “या वित्तीय हाक्‍तीच्या बाबतीत विहित करण्यात आलेल्या अट क्र.१० यास, एक 
खास बाब म्हणून अपवाद करुन, म.रा. पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या. यांना 
त्यांच्याकडील अखर्चित निधीच्या दीडपट किंमतीच्या मर्यादेत बांधकाम प्रस्तावांना 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यास, याद्वारे, मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२. GAT ART ही सन २०१८-१९ व २०१९-२० या वित्तीय वर्षांसाठी लागू राहील. 


३. उक्त शासन निर्णय हा अनौपचारिक संदर्भ क्र. २७९/ १४६१, दिनांक २४.०१.२०१९ 
आणि अनौपचारिक संदर्भ क्र.४०/१९/व्यय-७, दिनांक २९.०१.२०१९, यांच्या अन्वये 
मिळालेल्या अनुक्रमे नियोजन विभाग व वित्त विभाग यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


४. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२०११७५९५९३०२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by SWAPNIL GOPAL 8015६ 
st=Maha 


Digi 
DN: c=IN, rashtra, 
2.5.4.20=c6a6e7cad855{c787a96e36f1 1fbc87a9f66cfd9bad01184 
493f2735ad885627, postalCode=400032, street=2ND 
FLOOR,MANTRALAYA,MADAME CAMA MARG,MUMBAI, 


serialNumber=8538cd1e408948f7d025537d5f6589bd8958d1b95 
322e66d2cc5edf89ad0d79e, ou=HOME DEPT, o=GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, cn=SWAPNIL GOPAL BORSE 

Date: 2019.02.01 18:01:18 +05'30" 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राज भवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्य मंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-१०१८/प्र.क्र.३६९/पोळ-७ 


३) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, 
विधान भवन, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, गृह, TEX), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई. 

१०)पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


प्रत- 
१) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
३) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
४) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) 
) 
) 


५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
६) कार्यासन अधिकारी (अर्थसं.-२), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवड फाईल, पोल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


